मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 

प्रधान लेखाशिर्ष -“२८५१-ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग”,२४२५-सहकार 

सन २०२२-२३ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२२/२०२३/१७स. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८,मार्च २०२३ 


शासन निर्णय :- 

सहकार,पणन व वदस्त्रोच्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही -२ “२८५१-ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग,”या प्रधान लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ मधील अनिवार्य तरतूदींमधून पुनर्वियोजन करण्यास 
मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


२. सन २०२२-२३ अंतर्गत “मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५ सहकार, (१०८)-इतर सहकारी संस्थांना 
सहाय्य (०१) पणन सहकारी संस्था (09)(22) म.रा.स.पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या 
शेतमालाची रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणा-या अनुषंगीक खर्चासाठी अर्थसहाय्य (अनिवार्य) (२४२५ 
२४१७) ३३-अर्थसहाय्य” या प्रधान लेखाशीर्षामधील रू.४८.२४ळलाख (अक्षरी रूपये अठ्ठेचाळीस लाख 
चोवीस हजार फक्त) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार सन 2022-23 
च्या “मागणी क्र. व्ही. २, २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि 
सहकारी संस्था, (०१) (०७ महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या.नागपूर येथील कर्मचा-यांना पाचव्या 
वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्‍कम अदा करण्यासाठी अनुदान (अनिवार्य) (२८५१६७०७) ३३ 
अर्थसहाय्य ” या प्रधान लेखाशिर्षाखाली अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार 
या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. २३७/व्यय-२, दिनांक २१.३.२०२३ नुसार व 
दिनांक २७.३.२०२३ च्या मान्यतेअन्वये व मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) व मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व 
पणन), सहकार, पणन व वसत्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२२/२०२३/१७स. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१९२९१०८९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
S = = MA BA BA N DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 


JADHAV यि 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री(सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 

२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

६. संचालक ,पणन संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. आयुक्त,वस्रोद्योग आयुक्‍तालय,नागपूर. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.सहसचिव/उपसचिव (कार्यासन २४स, टेक्स-३)सहकार,पणन व Tara विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

१३.अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (कार्यासन WU, टेक्स-३)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१७. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


mr || | 
७०७४ ३५०८) 


भी = 
- % & =| 


पध पाटी ६०1९५ (902) &o-2dok bh DI ८४२ MEaw-MERS : DIRE blah युर ७५ nelle 
Rdod Ros DYHA(/RLOd/Ed) Me W/ELES-—byeh sis फाट साडे 
$-Ehindbb} 


